आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालयांतर्गत महाराष्ट्र 
वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ सहसंचालक 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या 
वर्षानंतर सेवा पुनर्विलोकन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-१०२४/प्र.क्र.२०५/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २० ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा - 


१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एलपीएल- 
२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, दि. १०.०६.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. समिती-२०२०/प्र.क्र.२७/सेवा-२, 
दि. २०.०२.२०२० 
३) प्रभारी संचालक, (अ. व प्र) आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/कक्ष- 
१/टे-९/५०-५५ से.पु.प्र./ अति.सं.पदो./२१२३/२४, दिनांक २४ एप्रिल, २०२४. 
प्रस्तावना- 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १० (४ व ६५ नुसार 
सार्वजनिक हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ 
वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन 
करुन त्यांना शासन सेवेतून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने 
सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.०१ येथील दि.१०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवा 
पुनर्विलोकनासंबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन आरोग्य 
सेवा आयुक्‍तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ Hels सहसंचालक या पदावर 
कार्यरत अधिकारी (वेतन मेॅट्रीक्समधीळ वेतनस्तर एस-२६: ८२२००-२११५००) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुनर्विळोकनाकरीता संदर्भ क्र. ०२ येथील दि. २०.०२.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय 
पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने आरोग्य सेवा आयुकक्‍्तालयांतर्गत 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील सहसंचालक या पदावर कार्यरत अधिकारी (वेतन 
मॅट्रीक्समधील वेतनस्तर एस-२६: ८२२००-२११५००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ 
व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन 
करण्यासाठीचा विहित प्रस्ताव आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ०३ अन्वये शासनास सादर 
केला असून विभागीय पुनर्विलोकन समितीने सदर अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे मुल्यमापन करुन केलेल्या 
शिफारशीनुसार ज्या अधिकाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-१०२४/प्र.क्र.२०५/सेवा-२, दि. २०.०८.२०२४ 


जे अगोदर घडेल त्यावेळी सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविले आहे, त्यास मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
विभागीय पुनर्विलोकन समितीने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन आरोग्य सेवा 


आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील सहसंचालक या पदावर 


कार्यरत अधिकारी (वेतन मेंट्रीक्समधीळ वेतनस्तर एस-२६: ८२२००-२११५००) या संवर्गातील 
खालीलप्रमाणे ०२ (दोन) अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे 


अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


पदनाम व कार्यरत ठिकाण 


शबि 


डॉ.नितीन नथ्थुजी अंबाडेकर 


अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा (सामाजिक 
बांधिलकी असलेले कार्यक्रम), पुणे (पदश्रेणी अवनत) 


डॉ.विजय पोडट्टीवार कंदेवाड 


अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (एड्स), मुंबई 
(पदश्रेणी अवनत) 


२. 


उपरोक्त निर्णयाची नोंद संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या 


सेवापुस्तकात घेण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२०१५३३१९९७१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by VASANT PANDURANG GAIKWAD 
VA S A N if DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=6762a1¢7462bd961625d44d697 1dc2c9f0 


p A N D U R A N G 6f3437a7f750c414e77ec2b7t466d, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=7C71 DE18A037CE1 808BB4E1BA5462 
D93EB69CSFEB96700EDA8ADF1B3C9C753F8, 

G A | KWA D cn=VASANT PANDURANG GAIKWAD 
Date: 2024.08.20 16:43:07 +05'30' 

(व.पां.गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान GASH USI आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक (१) आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 

३. संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-१०२४/प्र.क्र.२०५/सेवा-२, दि. २०.०८.२०२४ 


५. उप संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळे) 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालये (सर्व) 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

८. महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

१०. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्यामार्फत) 

११. निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


